नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या 
कामकाजाचे संनियंत्रण करण्यासाठी 
जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली 
समिती गठीत करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.जिमस०१२४/प्र.क्र.२४/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १६ फेब्रुवारी २०२४ 


प्रस्तावना -: 


आर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेल्या वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सक्षमीकरण 
करण्यासाठी व बँकेच्या कामकाजाचे नियमित संनियंत्रण करण्यासाठी दिनांक ९ जानेवारी २०२४ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी, वर्धा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात 
आली आहे. त्या पार्श्वभुमीवर वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्षमीकरणाबाबत सहकार 
विभागामार्फत सुरु असलेल्या विविध उपाययोजनांची फलनिष्पत्ती विचारात घेऊन या धर्तीवर 
नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्या 
अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती नियुक्‍त करणे आवश्‍यक असल्याची विभागाची धारणा झाली आहे. 

त्यानुसार नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सक्षमीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याच्या 
दृष्टीने बँकेच्या कामकाजाचे नियमित संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्या 
अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सक्षमीकरण व पुनरूज्जीवन करण्याच्या दृष्टीने 
बँकेच्या कामकाजाचे नियमित संनियंत्रण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांच्या 
अध्यक्षतेखाळी खालीलप्रमाणे संनियंत्रण समिती गठीत करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | नावव पदनाम समितीतील पद 

हक ज्यो . __ | जिल्हाधिकारी, नागपूर अध्यक्ष 

२. | अपर आयुक्‍त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे सदस्य 
श्री. दिनेश ओऊळकर, सेवानिवृत्त अप्पर आयुकत व विशेष सदस्य 
निबंधक, पुणे. 

४. ।विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर. सदस्य 

ष्‌. विभागीय व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅक मर्या., सदस्य 
नागपूर विभाग. 

६. ।जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर. सदस्य सचिव 


उपरोक्त समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल. 

१. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कामकाजाचा व आर्थिक स्थितीचा दरमहा आढावा 
घेऊन बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी बँकेच्या प्रशासकीय मंडळास 
मार्गदर्शन करणे. 


शासन निर्णय क्रमांकः जिमस०१२४/प्र.क्र.२४/२-स 


२. बँकेच्या थकित कर्जाच्या वसुळीचा आढावा घेणे व थकित कर्जाची गतीने वसुली करण्यासाठी 
प्रशासकीय मंडळास मार्गदर्शन करणे. 
३. बँकेच्या ठेवीमध्ये वाढ करण्यासाठी प्रशासकीय मंडळास विविध उपाययोजना सुचविणे. 
४. नागपूर जिल्हयातील सामान्य ठेवीदार व संस्थात्मक ठेवीदारांमध्ये बँकेची विश्वासार्हता 
वाढविण्यासाठी प्रशासकीय मंडळास मार्गदर्शन करणे. 
५. बँकेचा व्यवसाय व उत्पन्न वाढविणे तसेच खर्चात कपात करण्यासाठी प्रशासकीय मंडळास 
उपाययोजना सुचविणे. 
६. बँकेची CBS प्रणाली अद्यावत करुन कार्यान्वित करणे. तसेच बँकेच्या आर्थिक व्यवहारात 
पुर्णत: पारदर्शकता आणणे यासाठी प्रशासकीय मंडळास मार्गदर्शन करणे. 
७. बँकेने नाबार्डला सादर केलेल्या कृती आराखडयातील लक्षांक पुर्ततेचा आढावा घेऊन 
त्याबाबत प्रशासकीय मंडळास मार्गदर्शन करणे. 
८. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी शासनास वेळोवेळी उपाययोजना सुचविणे. 
३. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे पुनरूज्जीवन होईपर्यंत उपरोक्‍त समिती कार्यरत 
राहील. 


४. उपरोक्त समितीने तिच्या कामकाजाचा अहवाल शासनास व सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, पुणे यांना दरमहा सादर करावा. 
५. उपरोक्त समितीमधील सेवानिवृत्त सदस्यांना नियमानुसार प्रवास भत्ता देय राहील. 


याबाबतचा खर्च सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
कार्यालयीन खर्चामधून भागविण्यात यावा. 

६. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२१६१६४११७१७०२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUJATA MAYUR BHAVSAR 
S U J ATA M AY U R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION 

MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 

2.5.4.20=409e9774a7d 1 ea9c8d3e125716d4e57b62e42f958e738b4526f 

e909870e0fb38, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3E1E426F74F 1978EA7797E86DAB9645CCFC7CO8D9F39 
5ABD71E88BAEB3731288, cn=SUJATA MAYUR BHAVSAR 


Date: 2024.02.16 16:50:21 +05'30' 


(सुजाता भावसार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) तथा पालक मंत्री, नागपूर यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 

विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व बँक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई/ प्रादेशिक संचालक, नागपूर. 
मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड, पुणे 

जिल्हाधिकारी, नागपूर. 


Ee) 


AD 


AN 


Cc 
ae 


mn 


S ०८ 
~— ~n ~— ~~ ~— ~~ ~~ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जिमस०१२४/प्र.क्र.२४/२-स 


८) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर. 
९) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि.., मुंबई. 
१०) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, नागपूर. 
११) प्रशासक, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, लि. नागपूर. 
) 
) 


१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, लि. नागपूर. 
१३) निवडनस्ती (कार्यासन २-सो. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


